भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १३१ 
व्या जयंतीनिमित्त दिनांक १४ एप्रिल रोजी 
राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या सर्व माध्यमांच्या 
शाळा आणि अध्यापक विद्यालयांमध्ये विविध 
कार्यक्रम आयोजित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.६४/एस.डी.-४ 
मादाम कामा मार्ग मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
दिनांक - ११ एप्रिल,२०२२. 


प्रस्तावना- 


भारताच्या इतिहासात अनेक महापुरुषांनी देशासाठी व समाजासाठी अहोरात्र कार्य करुन 
सामाजिक बांधिलकी व राष्ट्रनिष्ठा जोपासली आहे. त्यांच्या सेवेचा वारसा आजही देशवासियांसाठी 
आदर्श, मार्गदर्शक व दिशादर्शक ठरत आहे. अशा या थोर महापुरुषांमध्ये भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर यांचे नाव अग्रक्रमाने घ्यावे लागेल. 


भीमराव रामजी आंबेडकर तथा भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे कायदेतज्ज्ञ, 
घटनाकार, अर्थशास्त्रज्ञ, राजकारणी, तत्त्वज्ञ आणि समाजसुधारक होते. त्यांनी सामाजिक क्रांतीच्या 
चळवळीला प्रेरणा fest आणि महिलांच्या व कामगारांच्या हक्कांचे समर्थन केले. ते स्वांतत्र्यपूर्व 
भारताचे मजूरमंत्री, स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदेमंत्री तसेच भारतीय संविधानाचे शिल्पकार होते. 
ज्ञानाच्या विविध शाखांमध्ये त्यांचे योगदान अतुलनीय आहे. 


भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी समाजामध्ये स्वत्वाची जाणीव निर्माण करून दिली, 
त्यांच्यामध्ये ळढाऊवृत्ती निर्माण करुन समाजाला त्यांचे हक्क मिळवून दिले. महाडचा सत्याग्रह, 
मनुस्मृतीचे दहन, गोलमेज परिषद, पुणे करार, स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना, बहिष्कृत हितकारिणी 
सभेची स्थापना,पीपल्स एज्युकेडान सोसायटीची स्थापना, स्त्री-पुरुष समानतेच्या दृष्टीने मूलभूत कार्य 
अज्ञा अनेक महत्वपूर्ण गोष्टी भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या जीवनात केल्या. 
समाजामधील तळागाळातील व्यक्तीचा प्रामुख्याने विचार केला. ' शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष 
करा * असा प्रेरणादायी संदेश दिला. विविध भाषा, धर्म, पंथ व जातीमध्ये विभागलेल्या भारताला 
संविधानाच्या माध्यमातून एक देश म्हणून एकसंध केले. 


भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना वाचनाची प्रचंड आवड होती. ग्रंथांशिवाय आपण जगूच 
शकत नाही, असे त्यांचे मत होते. उच्चविद्याविभूषित असलेल्या भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकरांनी कायदा, अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र, समाजशास्त्र, पत्रकारिता, जलसंधारण अज्ञा अनेक 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.६४/एस.डी.-४ 


विषयांवर संशोधन व लिखाण केळे आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची ग्रंथसंपदा व इतर लेखन हे 
विपूल प्रमाणात आहे. त्यांच्या लेखनात त्यांनी लिहिलेले ग्रंथ, पुस्तके, प्रबंध, लेख, भाषणे, स्फुटलेख, 
पत्रे, वर्तमानपत्रे इत्यादींचा समावेश होतो. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पुस्तकासाठी 
“राजगृह ' नावाचे घर दादर, मुंबई येथे बांधले. त्यांच्या वैयक्तिक ग्रंथालयात विविध विषयांवरील 
हजारो दुर्मीळ ग्रंथांचा समावेश आहे. जर तुमच्याकडे दोन रुपये असतील तर एक रुपयाचे पुस्तक 
घ्या व एक रुपयाची भाकरी घ्या. भाकरी तुम्हाला जगवेळ तर पुस्तक तुम्हाळा कसे जगायचे हे 
शिकवेल, हे त्यांचे विचार आजही दिशादर्शक आहेत. 


भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १३१ व्या जयंतीनिमित्त १४ एप्रिल रोजी 
राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांना तसेच, नवीन पिढीला भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 
विचारांची ओळख करून देणे आवश्‍यक आहे. त्या अनुषंगाने विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्यासाठी विविध 
शौक्षणिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक : 


दिनांक १४ एप्रिल रोजी भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १३१ व्या जयंतीनिमित्त 
राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या, सर्व माध्यमाच्या हाळा आणि अध्यापक विद्यालयामध्ये खालील 
विविध शौक्षणिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात यावेत. यामध्ये विद्यार्थी, शिक्षक, पालक, 
लोकप्रतिनिधी, विविध क्षेत्रातील मान्यवर यांचा सक्रिय सहभाग घेण्यात यावा. 


अ.क्र इयत्ता कार्यक्रमाचे नाव विषय तपशील 
| इयत्ता पहिळी।| १. वक्तृत्व स्पर्धा १. मी डा. बाबासाहेब | वक्तृत्व आणि एकपात्री 
ते पाचवी २. एकपात्री अभिनय | आंबेडकर अभिनय (वेशभूषेसह) 
वेशभूषासह) बोळतोय. 
| if aoe गत तं दिलेल्या तीनपैकी 
स्प २. भारतरत्न डॉ. Be ee eee 
३. चित्रकला स्पर्धा बाबासाहेब ee व is 
या व वा मिनिटांचा व्हिडिओ करून 


जीवनातील प्रसंग | अपलोड करणे. 
३. डॉ.बाबासाहेब चित्रकळला-डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर यांचे | आंबेडकर यांच्या 

बाळपण जीवनातील प्रसंग या 


कागदावर चित्र काढून 
त्याचा फोटो अपळोड 
करावा. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


विषयावर AY आकाराच्या 


IR परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.६४/एस.डी.-४ 


२ इयत्ता सहावी 
ते आठवी 


. निबंधलेखन 


(Essay Writing) 


२. TAI 


. स्वरचित कविता 
. काव्यवाचन 

. पोस्टरनिर्मिती 

. रांगोळीस्पर्धा. 


१. भारतरत्न डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर 
यांच्या जीवनातील 
प्रसंग 

२.भारतीय 
राज्यघटनेचे 
शिल्पकार- डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर 
३.डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर यांच्या 
व्यक्तिमत्वाचे 
विविधांगी पैळू 


निबंधलेखन-दिलेल्या 
तीन पैकी कोणत्याही 
विषयावर ३०० ते ५०० 
शाब्दांपर्यंत Av 
आकाराच्या कागदावर 
निबंध लिहून त्याचा फोटो 
अपलोड करावा. 

वक्तृत्व - दिलेल्या तीन 
पैकी कोणत्याही विषयावर 
भाषण करून त्याचा ०३ 
मिनिटांचा व्हिडिओ करून 
अपलोड करणे. 

स्वरचित कवितालेखन 
आणि काव्यवाचन- 
भारतरत्न 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
यांच्या जीवनातील 
प्रसंगावर आधारित 
स्वरचित कविता Av 
आकाराच्या कागदावर 
लिहून त्याचा फोटो 
अपलोड करावा आणि 
काव्यवाचनासाठी काव्य 
म्हणून त्याचा ०३ 
मिनिटांचा व्हिडिओ 
अपलोड करावा. 

पोस्टर निर्मिती आणि 
रांगोळी स्पर्धा - भारतरत्न 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
यांच्या जीवनातील प्रसंग 
व त्यांच्या जीवनातील 
विविध पैलू यावर पोस्टर 
तयार करून त्याचा फोटो 
अपलोड करावा. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


AIR परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.६४/एस.डी.-४ 


३ इयत्ता नववी 
ते बारावीचे 
विद्यार्थी आणि 
सर्व शिक्षक व 
शिक्षकेतर 
कर्मचारी 


, निबंधलेखन 


१. भारतरत्न डॉ. 
(Essay Writing) बाबासाहेब 
. Fad आंबेडकरांचे तीन 
. व्हिडिओनिर्मिती गुरू: 
(Videography) तथागत गौतम बुद्ध, 
. दुर्मिळ छायाचित्रांचे महात्मा कबीर 
संग्रह आणि महात्मा 
. एकांकिका ज्योतिबा फुले 
. एकपात्री अभिनय । २. सम्राट अशोक 
. कथाकथन आणि भारताची 
. रांगोळी राष्ट्रीय प्रतीके 
३. माझी शाळा माझे 
ग्रंथालय 
४. माझ्या घरातील 
समृद्ध ग्रंथालय 


निबंधलेखन आणि वक्तृत्व 
स्पर्धा: 

सोबत दिलेल्या विषयावर 
निबंधासाठी Av आकाराच्या 
कागदावर निबंध लिहून 
त्याचा फोटो अपलोड 
करावा आणि वक्‍्तृत्वसाठी ३ 
मिनिटांचा व्हिडिओ अपलोड 
करावा. 

व्हिडिओ निर्मिती 
इंटरनेटवरील फोटोंचा 
वापर करून 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
यांच्या जीवनातील प्रसंग 
दर्शविणारी ०३ मिनिटांची 
व्हिडिओ क्लिप तयार करून 
अपलोड करावी. 

दुर्मीळ छायाचित्रांचा संग्रह 
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर यांचे जीवनातील 
प्रसंग आणि त्यांचे कार्य 
सांगणारे फोटोंचा कोलाज 
तयार करून त्याचा फोटो 
अपलोड करावा. 

कथाकथन, एकांकिका व 
एकपात्री अभिनय आणि 
रांगोळी स्पर्धा: भारतरत्न डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर यांचे 
जीवनातील प्रसंग आणि 
त्यांचे कार्य सांगणारा ०३ ते 
०५ मिनिटांचा व्हिडिओ 
तयार करून अपलोड 
करावा आणि याविषयावर 
रांगोळी काढून त्याचा फोटो 
अपलोड करावा. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


IR परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.६४/एस.डी.-४ 


उपरोक्तप्रमाणे विद्यार्थी व शिक्षक यांनी कार्यक्रमाचे आयोजन करून सादरीकरणाचा दोन ते 
तीन मिनिटांचा सुस्पष्ट व्हिडिओ फोटो व इतर साहित्य समाजसंपर्क माध्यमावर (फेसबुक, ट्विटर, 
इंस्टाग्राम) #muknayakal HASHTAG (#) चा वापर करून अपलोड करण्यात यावे. व त्या पोस्टची 
लिंक httos://scertmaha.ac.in/competitions/ इथे देण्यात यावी. राज्य शैक्षणिक संशोधन व 
प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांच्या मार्फत उत्कृष्ठ उपक्रमांचा यथोचित सन्मान करण्यात येईल. 


सदर कार्यक्रमाच्या आयोजनाबाबत शिक्षण संचालक (प्राथमिक) व शिक्षण संचालक (माध्यमिक 
व उच्च माध्यमिक ) यांनी आपल्या स्तरावरून आव्यक त्या सूचना निर्गमित कराव्यात. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०४१११८३७३४०९२१ असा आहे . हे शासन 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Imtiyaz Musht. 


jarasht SCHOOL EDUCATION & 

| mM t | ya Z SPORT DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Mal hi 

2.5.4.20=711589 ff9bObb07e3c6556e724501d0c5ea5c63b3146314d51 

कं 0e87d0a6, 
II ber=77a529748c5e7c1 ba7a66e8 1c654ba3c492fda5b29e076241d 

Mushtaque Kazi णाचा 

Date: 2022.04.11 18:39:10 +05'30' 

( इ.मु.काझी ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति , 


१. मा .राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव,राजभवन, मुंबई, 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा.सभापती,विधानपरिषद,यांचे खाजगी सचिव,महाराष्ट्र,मुंबई 

४. मा.अध्यक्ष,विधानसभा,यांचे खाजगी सचिव,महाराष्ट्र,मुंबई 

५. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव,मंत्रालय, मुंबई, 

६. मा.मंत्री,शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, 

७. ARIA sess शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, 

८. सर्व मा.मंत्री /मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव / स्वीय सहायक, AAS, Aas , 
९. मुख्य सचिव,महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय,मुंबई , 

१०.सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,मंत्रालय,मुंबई, 

११.सर्व मंत्रालयीन विभाग , 

१२.शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागातील सर्व कार्यासने , 

१३.महासंचालक,माहिती व जनसंपर्क महासंचालनाल,मंत्रालय,मुंबई ( प्रसिद्धी देण्यासाठी) 
१४.आयुक्‍्त ( शिक्षण ),महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

१५.संचालक,राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण ORV HERTS, पुणे 

१६.शिक्षण संचालक ( प्राथमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१७.शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ),महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.६४/एस.डी.-४ 


१८. सर्व विभागीय आयुक्त , 

१९.सर्व जिल्हाधिकारी , 

२०.आयुक्त, सर्व महानगरपालिका, 

२१.सर्व जिल्हापरिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 

२२.सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

२३.प्राचार्य जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, (सर्व ) 

२४.शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक / माध्यमिक / निरंतर), जिल्हा परिषद (सर्व) 
२५.निवड नस्ती (कार्यासन-एसडी-४). 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


